बदली आदेश रद्द करणे 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१८/प्र.क्र.२३८ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १०.१२.२०१८ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होण्याऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, श्री.किशोर रामा 
केदार, उप अभियंता, सा.बां.उप विभाग क्र.४, कळवण यांची शासन आदेश क्र. एळटीएस २०१८/ 
प्र.क्र.८४/सेवा-२, दिनांक १५.६.२०१८ च्या बदली आदेशान्वये उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
नाशिक येथे करण्यात आलेली बदली या आदेझान्वये रद्द करण्यात येत आहे. श्री.किशोर रामा केदार, उप 
अभियंता हे सा.बां.उप विभाग क्र.४, कळवण येथे कार्यरत राहतील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०११३३१८८०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Arvind Jagannath > 
Kamble 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

३.  श्री.किशोर रामा केदार, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग, नाशिक यांच्या मार्फत. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१८/प्र.क्र.२३८ /सेवा-२, दिनांक १०.१२.२०१८ 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक 


8. 
उपक्रम)/मा.राज्यमंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक 


उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (रस्ते/ बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


ष्‌. 
मंत्रालय मुंबई. 
६. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


